३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय संवत्सर, 
जि. अहमदनगर येथील मुख्य इमारत 
व निवासस्थान बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रक व आराखड्यांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.१४६/ आरोग्य 3 
१० वा मजला, संकुल SARA, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ७ जून, २०२२. 


वाचा : 
9) आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३/टे-६/ग्रारुसंवत्सर 
मुइबांधकाम/३५२७-२८/१८, दिनांक ०९.०४.२०१८. 


प्रस्तावना : 

३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय संवत्सर, जि. अहमदनगर येथील मुख्य इमारत व निवासस्थान 
बांधकामासाठी अनुक्रमे रु.१५७०.०० लक्ष व ५६३.०० इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व AGRI 
प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 
२. ३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय संवत्सर, जि. अहमदनगर येथील मुख्य इमारत बांधकामाचे 
अंदाजपत्रक व आराखडे सन २०२१-२२ च्या दरसुचिवर आधारीत आहेत. सदर रुग्णालय इमारत ७ 
असून त्याचे एकूण क्षेत्रफळ ३३१९.२० चौ.मी. आहे व बांधकामाचा दर रु.२६०००/- प्रती चौ.मी. आहे. 
तसेच सदर रुग्णालयाच्या निवासस्थान बांधकामाचे अंदाजपत्रक व आराखडे सन २०१७-१८ च्या 
दरसुचिवर आधारीत आहेत. सोबत जोडण्यात आलेल्या Recapitulation sheet नुसार 
अंदाजपत्रकामध्ये भाववाढीसाठी १० टक्के तरतूद दर्शविण्यात आली होती तथापि, समितीने बैठकीत 
दिलेल्या सूचनेस अनुसरुन, आता भाववाढीसाठी ५ टक्के तरतूद दर्शविण्यात आली आहे. त्यानुसार 
मुख्य इमारत रु.१५७०.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या व निवासस्थान बांधकामाच्या रु.५६३.०० लक्ष 
अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खालील अटी व शतींच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 
अटी व शर्ती :- 
१) कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची 
तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.१४६/आरोग्य 3 


२) बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

३) सदर कामाची वेगवेगळी निविदा न करता सर्व कामाची एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 

४) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री 
संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

५) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची किंमत 
वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या त्यात्या- 
भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

६) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- क्षेत्राच्या सक्षम 
अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 

७) स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा 
प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 

८) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. 
qo जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 

९) सदर रुग्णालय इमारत ७ असून त्यांचे एकूण क्षेत्रफळ ३३१९.२० चौ.मी.आहे व बांधकामाचा दर 
रु.२६०००/- प्रती चौ.मी. आहे. 

१०) सदर कामाचे नकाशे शासकीय वास्तुशास्त्रज्ञाकडून तयार करण्यात आले आहेत. 

११)सदर दाजपत्रकामध्ये भाववाढीसाठी १० टक्के तरतूद दर्शविण्यात आली होती तथापि, समितीने 
बैठकीत दिलेल्या CAAT अनुसरुन, आता भाववाढीसाठी ५ टक्के तरतूद दर्शविण्यात आली आहे. 

१२) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ कर्मचारीवर्ग यांच्या अनुज्ञेय मानकाप्रमाणे 
असल्याची खातरजमा करण्याच्या अटीस अधीन राहुन अंदाजित अंदाजित रु.१५७०.०० लक्ष 
इतक्या किंमतीस सहमती दर्शविली आहे 


3. सदर बांधकामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- ८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा-विषम चिकित्सा, ११०- 
रुग्णालये व दवाखाने, (०१)-इमारती, (०१) (०४) मोठी बांधकामे (हुडकोकडील कर्जे) (कार्यक्रम) 
(82903202), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात येईल 

४. 30 खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय संवत्सर, जि. अहमदनगर येथील मुख्य इमारत बांधकामासाठी 
लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत 
शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.१४६/आरोग्य 3 


५. हे आदेश झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 
क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये तसेच सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाचा अनौपाचरीक संदर्भ क्र.५४६/२०१८/इमा-२ दि. ०३.१२.२०१८ अन्वये व १५.०० 
कोटीपेक्षा जास्त किंमतीच्या प्रस्तावास उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक ०६.०५.२०२२ रोजी 
झालेल्या बैठकीतील मान्यतेनुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५३११०२६०७६३१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


र Digitally signed by Roshani 
Ro 5 h ani Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D j n es h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 
"1 Health Depart it 
Kad am P atl | Date: 2022.06.07 15:31:54 
0" 


+05'3 


(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, अहमदनगर. 
७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. अहमदनगर. 
९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


3 


Name of the Department : 
Name of Work : Construction of 30 beded Rural hospital Savanstar Tal Kopargaon, District 


| (A) | 
1 


a | 


ESSENTIAL ITEMS 
Building proper 
Scope 

(a) Area ( Sqmt.) 


(d) Cost of Construction 
Electrification 


PUBLIC HEALTH DEPTT. 


Water Supply and Sanitation 


Sheet | 


Particulars of Items 


3319.20 


Internal 
External 


Norms 
(Unit Rate Rs. per 


28175 


5 % of 1(d) 
6 % of 1(d) 


5% - of 1(d) 


Per Sqmt. 9,35,18,460 


9,35,18,460 


4 |Miscellaneous Items 
~|Compound Wall 560 8978.89 Per Rmt 
_tInternal Roads 0.81 4852314 KM 
_|internal Road Side Gutters 270 2596.45 Per Rmt 
_}Reataining Wall 100 17344.55 Per Rmt 
Parking 
/|Solar energy 
‘Furniture Per Sqmt 
Street Lights etc Lump Sum 
Fire Fighting Arrangements Lump Sum 
ain Water Harvesting Lump Sum 
MSEB Transformer Lump Sum 
_tLand Development Lump Sum 
|Soil Investigations Lump Sum 
eos Total A 
Sub Total = (1)+(2)+(3)+(4) 
_ Sub Total (A) 
| (B) [OPTIONAL ITEMS 
Sr. | items aaa 
Water Main,Storage, Pump House, Bore Well 
etc. Lump Sum 18,00,000 
Air Conditioning Lump Sum 7,50,000 
Architect servises 3% of (T) 49,31 ,667 
external toilet Lump Sum 10,00,000 
public facility and parks,garden etc Lump Sum 25,00,000 
Subtotal (B) 1,09,81,667 
| PROJECT (A) + (B) (T) 
| 
|| Add 12% for GST on (T) 


TOTAL COST OF PROJECT 
Say Rs. Lakhs 


Page | 


a 


Sheet 


Name of the Department : PUBLIC HEALTH DEPTT. 


Name of Work : Construction of staff quarter for Rural hospital Savanstar Tal 
Kopargaon, District Anmadnagar 


RECAPITULATION SHEET 
Particulars of Items 


Norms Cost Rs. 


(Unit Rate Rs. per 


a) Area ( Sqmt.) 


26000 Per Sqmt. 3,43,74,600 


3,43,74,600 


Internal 
External 


5 % of 1(d) 
6 % of 1(d) 


Miscellaneous Items 
Compound Wall 272 8978.89 Per Rmt 
Internal Roads 0.5] 3246008.03 KM 

Internal Road Side Gutters 180 2596.45 Per Rmt 
Reataining Wall 0 0 Per Rmt 


Parking 

Solar energy 

Furniture Per Sqmt 
Street Lights etc Lump Sum 


Fire Fighting Arrangements 
Rain Water Harvesting 
MSEB Transformer 

Land Development 

Soil Investigations 


Lump Sum 
Lump Sum 
Lump Sum 
Lump Sum 
Lump Sum 


Total 75,82,623 
Sub Total = (1)+(2)+(3)+(4) 4,74,57,15 
Sub Total (A) 4,74,57,159 
OPTIONAL ITEMS 
Subtotal (B) 


it ae" 0603530१03, [०१ 
PROJECT (A) + (B) (T) 4,85,57,159 


Water Main,Storage, Pump House, Bore Well 
} | ADD CONTINGENCY CHARGES 4% 19,42,286 


wo 


Lump Sum 
Lump Sum 

3% of (T) 
Lump Sum 
Lump Sum 


Air Conditioning 

Architect servises 

external toilet 

public facility and parks,garden etc 


11,00,000 


etc. 
Add 12% for GST on (T) 58,26,859 
TOTAL COST OF PROJECT 5,63,26,304 
Say Rs. Lakhs 


Page | 


09 


